राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत केंद्र 
पुरस्कृत योजना राष्ट्रीय नागरी आरोग्य 
अभियानाकरीता सन २०१८-१९ करीता 
केंद्र हिस्सा व राज्य हिस्सा वितरीत 
करणेबाबत.... 

(लेखाशिर्ष २२१० 7७४७ केंद्र हिस्सा) 
(लेखाशिर्ष २२१० ४८६३ राज्य हिस्सा) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१८/प्र.क्र.०५/कार्यासन.६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख:- १६ फेब्रुवारी, २०१९. 

वाचा - 
शासन परिपत्रक,वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०१८ /प्र.क्र.६९ / अर्थ-३, दि. ०२.०४.२०१८. 
भारत सरकार, आरोग्य व GSI कल्याण मंत्राळय यांचे पत्र क्र.१९०१६/०२/२०१८/ 
एनयुएचएम, दि.२८.११.२०१८ व दि.२४.१२.२०१८ 
शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग समक्रमांक ५.१२.२०१८ 
सार्वजनिक आरोग्य विभागाची नस्ती क्र.एनएचएम-०८१८/प्र.क्र.४०७/आ-७. 
शासन निर्णय- 

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन २०१८-१९ या वर्षात मागणी क्र.टी-५ मधील २२१०-वैद्यकीय 
सेवा व सार्वजनिक आरोग्य- जनजाती क्षेत्र उपयोजना, ०१, नागरी आरोग्य सेवा-विषम चिकित्सा, ७९६- 
जनजाती क्षेत्र उपयोजना, ०१-जनजाती क्षेत्र उपयोजना, (०१) (०३) राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान (केंद्र 
हिस्सा), (२२१० 7७४७), ३१ -सहाय्यक अनुदाने ( वेतनेत्तर) या लेखाशिर्षाखाली रु.११६५.९१ लाख इतका 
व (09) (०४) राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान (राज्य हिस्सा), ( २२१० 7८६३), ३१ -सहाय्यक अनुदाने 
(वेतनेत्तर ) या लेखाशिर्षाखाली रु.७७७.२७ लाख इतका निधी अर्थसंकल्पित असुन सदर निधीपैकी 
लेखाशिर्ष (२२१० FOU) खाली रु.६५.०० लाख व लेखाशिर्ष (२२१० ८६३) खाली रु.४३.३३ लाख इतका 
निधी सार्वजनिक आरोग्य विभागास यापुर्वी शासन निर्णय दि.५.१२.२०१८ अन्वये वितरीत करण्यात 
आलेला आहे. 
२. सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या वाचा क्र.४ येथील प्रस्तावानुसार केंद्र शासनाने उपरोक्त 
योजनेंतर्गत अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरिता दुसऱ्या व तिसऱ्या 
हप्त्यापोटी एकूण रु.३०६.०० लाख इतका निधी वाचा क्र.२ येथे नमूद आदेशांन्वये वितरीत केलेला आहे. 
यानुषंगाने सदर योजनेच्या केंद्र हिळऊ्याकरीता लेखाशिर्ष (२२१० १७४७), ३१-सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) 
या लेखाशिर्षाखाली रु.३०६.०० लाख व Bay राज्य हिछ्याकरीता लेखाशिर्ष (२२१० ८६३), ३१ - 
सहाय्यक अनुदाने ( वेतनेत्तर ) या लेखाशिर्षाखाली २०४.०० लाख इतका निधी प्रशासकिय विभाग प्रमुख 
म्हणून प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांना अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीवर वितरित 
करण्यास शासन मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 
३. सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाळीवर वितरीत करण्यात आला आहे. नियंत्रण अधिकारी / 
विभागप्रमुख यांनी खर्चासंबंधीच्या सध्याच्या शासकीय धोरणास अनुसरुन मंजूर आराखडयानुसार याच 
वर्षात सदर निधी खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतूदीतून झालेल्या 
खर्चाचा अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय / उपलेखाशिर्षनिहाय तसेच साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्टनिहाय 
माहिती, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र, संबंधित क्षेत्रिय अधिकारी यांनी आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक; 


A -O 
Qo p> 


९: ९८ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१८ /प्र.क्र.०५/कार्यासन.६ 


संबंधित अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास; तसेच आदिवासी विकास विभाग व सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
यांना प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवणेबाबत दक्षता घ्यावी. 

४. विभाग प्रमुख व नियंत्रण अधिकारी यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात, अतिरिक्‍त आदिवासी 
उपयोजना क्षेत्रात तसेच आदिवासी घटक कार्यक्रम क्षेत्राबाहेरील योजनांवर केलेला खर्च स्वतंत्रपणे 
नोंदविला जाईल याची दक्षता घ्यावी, जेणेकरुन शासनाला आदिवासी क्षेत्रातील व उपयोजने क्षेत्राबाहेरील 
योजनांवर होणा-या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल. 


५. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदीतुन फक्त अनुसूचित जमातीच्या 
लाभार्थ्यांनाच लाभ देण्यात येईल याची दक्षता घ्यावी. 


६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या वाचा क्र.१ अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार तसेच वित्त 
विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.४३/ अर्थापाय, दि.२३/०१/२०१९ अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


9, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०२१५१३४७०५६२२४ असा आहे. सदर आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ravindra 


Ravi Nn d fa Digambarrao Aute 


DN: cn=Ravindra Digambarrao 
D रं b Aute, o=Tribal Development 
| g a aa a | Ya O Department, ou=Government of 
Maharashtra, 


Aute email=rajendra.aute@nic.in, c=IN 


Date: 2019.03.28 17:28:37 +05'30' 
रविंद्र दि.औटे 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


—O 


) प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

) आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

) सर्व जिल्हाधिकारी,महाराष्ट्र राज्य 

) महासंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई 

) ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


A 


CC ww 


Cc 
ae 


महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर. 
विभागीय आयुक्त, मुंबई / नागपूर/ औरंगाबाद/ नाशिक/ अमरावती/ पुणे. 
अधिदान व लेखधिकारी,मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१०) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

११) सार्वजनिक आरोग्य विभाग (आरोग्य-६), मंत्रालय, मुंबई 

१२) कार्यासन अधिकारी (का.क्र. ८), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३) निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


£58) 


9 
८ 


vo 


पृष्ठ २ पैकी २ 


